स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय व रुग्णालय, अंबाजोगाई, जि.बीड 
येथील संस्थेच्या परिसरातील इमारतीचे वीज संच 
मांडणीचे उपयोगिता आयुर्मान संपले असल्याने 
नव्याने वीज संच मांडणी करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एसएचए-२०२२/प्र.क्र.४०/प्रशा-१ 
गो.ते.रुग्णालय आवार,नवीन मंत्रालय, ९ वा मजला, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक : ०५मे, २०२२. 
वाचा: आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक: संवैशिवसं/ 
स्वारातीग्राशावैमअ/विजसंचमाडणी /४७९/आय-प/२१, दिनांक २४.०१.२०२२ 
शासन निर्णय : 


विभागाच्या नियंत्रणाखालील स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय 
व रुग्णालय, अंबाजोगाई, जि.बीड या संस्थेच्या परिसरातील इमारतीचे वीज संच मांडणीचे 
उपयोगिता आयुर्मान संपुष्टांत आलेळे असल्यामुळे सदर संस्थेस विद्यार्थी व रुग्णसेवेच्या दृष्टीने 
नव्याने वीज संच मांडणी करीता एकूण १४ कामाचे रुपये ११,२१,२२,४१६/- (रुपये अकरा कोटी, 
एकवीस लक्ष, बावीस हजार, चारशे सोळा फक्त) इतक्या रक्कमेच्या अंदाजपत्रकास खालील 
अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


अ.क्र बांधकामाचे नाव अंदाजित किंमत 


id Providing Electrification to wiring which overlived its ७२,२६,५६८ 
Life in the building Cobalt unit in the Premises of 
SRTRGMC&H Ambajogai (PART - A) 


2. | Providing Electrification to wiring which overlived its Life 2,03,20, G84 
in the building 288 Bedded I.P.D. Building in the Premises 
of SRTRGMC&H Ambajogai (PART - B) 


3 | Providing Electrification to wiring which overlived its 9,09,40,494 
Life in the building O.P.D. Building in the Premises of 
SRTRGMC&H Ambajogai (PART - C) 


8 | Providing Electrification to wiring which overlived its Life 319,82,293 
in the building 8 T.B. Wards and 2 Toilets Building in the 
Premises of SRTRGMC&H Ambajogai (PART - D) 


4 | Providing Electrification to wiring which overlived its Life 30,220,483 
in the building Library Building in the Premises of 
SRTRGMC&H Ambajogai (PART - E) 


& | Providing Electrification to wiring which overlived its Life | ३,१८,२०,७७५ 
in the building Adminitrative Building in the Premises of 
SRTRGMC&H Ambajogai (PART - F) 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएचए-२०२२/प्र.क्र.४०/प्रशा-१ 


अ.क्र बांधकामाचे नाव अंदाजित किंमत 
७ | Providing Electrification to wiring which overlived its Life 29,20,209 
in the building Auditorium Building in the Premises of 
SRTRGMC&H Ambajogai (PART - G) 
¢ | Providing Electrification to wiring which overlived its Life (9&, 20,849 
in the building New P.G.Hostel with Dining Hall Building 
in the Premises of SRTRGMC&H Ambajogai (PART - H) 
Q | Providing Electrification to wiring which overlived its Life 49,919,966 
in the building Nurses Hostel (Girls hostel) in the Premises 
of SRTRGMC&H Ambajogai (PART - I) 
ia Providing Electrification to wiring which overlived its Life 49,99, 9&& 
in the building Boys Hostel in the Premises of 
SRTRGMC&H Ambajogai (PART - J) 
त Providing Electrification to wiring which overlived its ४७,४४,२६६ 
Life in the building Internets hostel for 80 Students Old Pg 
with Security office in the Premises of SRTRGMC&H 
Ambajogai (PART - K) 
१२ | Providing Electrification to wiring which overlived its Life 42,03,0§3 
in the building Girls hostel with Waiting Room in the 
Premises of SRTRGMC&H Ambajogai (PART - L) 
93 | Providing Electrification to wiring which overlived its Life & 32,1929 
in the building G 4 Suited Guesthouse in Premises of 
SRTRGMC&H Ambajogai (PART - M) 
१४ | Providing Replacement Overhead HT line LT Line and ५२,०३,०६३ 
Accessories in the Premises of SRTRGMC&H Ambajogai 
(PART - N) 
एकूण ११,२१,२२,४१६ 
अटी : 
१. सदर काम करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्काबाबत पुर्तता करण्यात यावी. 
२. प्रस्तुत काम पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारित येत असल्यास संबंधित विभागाची तसेच 
महानगरपालिका व तत्सम प्राधिकरणे यांची पूर्व परवानगी घेण्यात यावी. 
३. तांत्रिक मंजूरी देताना राज्य दरसूचीबाह्य बाबींच्या दराकरिता शासन परिपत्रक क्रमांक- 
२०१७/प्र.क्र.११/नियोजन-३, दिनांक ११.०४.२०१७ नुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 
४. प्रस्तावातील खरेदीशी संबंधित बाबींकरिता ई-निविदा प्रणालीचा अवलंब करुन उद्योग, 


ऊर्जा व कामगार विभागाकडील दिनांक २४.०८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित 


केलेल्या सूचना विचारात घ्याव्यात. 


प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१२ /प्र.क्र.१७७/ 


तां.क्र.१, दिनांक १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक 


तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएचए-२०२२/प्र.क्र.४०/प्रशा-१ 


६. स्थापत्य कामाच्या कालावधीतच विद्युतीकरणाबाबत तसेच इतर अनुषंगिक कामांचे 
योग्य नियोजन करुन सदर कामे पूर्ण करावीत. 
७. इमारतीमध्ये दिव्यांगाकरिता उपलब्ध करुन द्यावयाच्या विविध सोयीबाबत शासनाने 
वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात यावी. 
८. विषयांकित कामाकरिता सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची आवश्‍यकता लागणार नाही, 
यादृष्टीने विशेष दक्षता घेऊन काम करण्यात यावे. 
२. सदर बांधकामासाठी येणारा खर्च खालील लेखाशीर्षात मंजूर होणाऱ्या निधीतून 
भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक - एच-८ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०३, वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन, 
१०५-विषमचिकित्सा पंचवार्षिक योजनांतर्गत 
(४२१० ००४१) ५३- मोठी बांधकामे 

३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : विअप्र-२०१३ / प्र.क्र.३० / २०१३ 
/ विनियम, भाग-२, दिनांक २०.०९.२०१९ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८ भाग-१, 
उप विभाग-५ अनुक्रमांक-१, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तीकेतील परिच्छेद क्रमांक 
१३४ (१) नुसार प्रशासकीय विभागाला प्रदान केलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 
छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०५०५१७०११३१५१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUDHIR 

JAYA SHETTY 

Date: 2022.05.06 10:47:29 

+05'30' 

Adobe Reader version: 11.0.20 
(सुधीर जया शोट्टी) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 

संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई 

महालेखापाल-२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, नागपूर. 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद 

अधिष्ठाता, स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, 


AN 
ee . 


पृष्ठ ४ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएचए-२०२२/प्र.क्र.४०/प्रशा-१ 


अंबाजोगाई. 
६) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अंबाजोगाई, जि.बीड 
७ जिल्हा कोषागार अधिकारी, बीड 
८) निवडनस्ती (प्रशा-१). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


